पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या 
अधिपत्याखाली वांद्रे (पश्चिम) येथे 
“सायबर क्राईम डिटेक्ठान सेंटर” व 
पोलीस अधिकारी यांच्याकरिता 
शासकीय निवासस्थाने यांचे 
बांधकाम आणि इतर तत्सम मोठी 
बांधकामे यांकरिता निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दुरुस्ती-१११८/प्र.क्र.५४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०१८. 


शासन निर्णय.- 

पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाली वांद्रे (पश्चिम), येथे “सायबर क्राईम 
डिटेक्ठान सेंटर” व पोलीस अधिकारी यांच्याकरिता प्रकार-४ ची नऊ सेवा निवासस्थाने यांचे 
बांधकाम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, 
मुंबई, यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 


२. तसेच, कार्यालयीन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र.४०/ विशा 
३(आ), दिनांक १६.०२.२०१८, व्दारे गृह विथाय-मायणी PUP A-9, 2044, पोलीस 794, 
पोलीस दलाचे आष्ठिनिकळीकरणु (०९ fates तंत्रज्ञान विकास प्रकल्पु (0Yoy "विविध 
तंत्रज्ञान विकाय प्रकल्प (20449032), याखाली सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात “५२ 
यंत्रसामग्री व साधन SATA” Mt उद्दिष्टाकरिता शिल्लक असलेल्या अनुदानातून रु.५० कोटी 
इतका निधी “43 मोळी बंधकामे”या उद्दिष्टाकरिता फेरवितरित करण्यास मंजूरी देण्यात 
आली आहे. 

३. उक्त “सायबर क्राईम eam सेंटर” व पोलीस अधिकारी यांच्याकरिता सेवा 
निवासस्थाने यांचे बांधकाम आणि इतर तत्सम मोठी बांधकामे करण्यासाठी उक्त रु.५० कोटी 
खर्च करण्यास, याव्दारे, मंजूरी देण्यात येत आहे. 


४. उक्त रक्कम अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, येथून काढण्यासाठी पोलीस 
आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई, यांनी उक्त निधी अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 
येथून काढून महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई, 
यांचेकडे द्यावा. 


५. उक्त खर्च हा, Je विथाय-मायणी क्रमांक ढी-१, 2044, पोलीस, १०५, पोलीस दलाचे 
आक्ठानिळीकरण, (०१ /विविध तंत्रज्ञान विकास शप्रकल्पु (yoy talay तंत्रज्ञान विकास 
प्रकल्प (20499032), 4३-मोठी TIP, याखाली चालू (सन २०१७-१८) वित्तीय वर्षात 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-१११८/प्र.क्र.५४/पोल-७ 


६. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०२२८१७४४२१८९२९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ; 


‘ itally signed by Swapnil Gopal B 
DN: c=IN, o=Gove Of Maharash 
W n | ou=Home Department, postalCode=400032, 
M , 
2,5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b8 


G O p a | B 0166 य कान 


Date: 2018.02.28 17:46:00 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधान 
भवन, मुंबई. 

मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 


अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

अवर सचिव (विशा-३आ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल, पोळ-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


